RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक ४३ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ [ पृष्ठे ३२ किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


- 


1 


पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक पोउपआ - मिभाववि / मुख्या / ४८७ / २०२१.– ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर शहरातील नयानगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये ईद - ए - मिलाद 
जूलूस साजरा करण्यात येणार आहे . दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी १६-०० वा . ते १८-०० वा . चे दरम्यान सुन्नी जुलूस कमिटी , मिरा - भाईंदर या 
संस्थेचे अध्यक्ष मौलाना मुस्ताना मियाँ यांनी मिरवणूक काढण्याबाबत वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक - नयानगर पोलीस ठाणे यांना कळविले आहे . 
मिरवणूक खालील मार्गावरून जाणार आहे . 

शम्स मशिद समोरून मिरवणुकीस सुरुवात होऊन - हजरत अशरफ मखदुम सिमनानी चौक - मशिद हजरत इब्राहीम चौक 
( पूजा नगर चौक ) -डावीकडे वळून - अल हयात मेडीकल - कुरेशी हाऊस - हास्यकवी डॉ . श्यामसुंदर चौकात उजवीकडे वळण घेऊन - टिपू सुलतान 
चौक - उजवीकडे वळून - लोढा कॉम्प्लेक्स रोडने - गणेश मंदीर - मुज्जम्मील शेगडी रेस्टॉरंट - बज्जे रजा चौक ( निलम पार्क ) -मोहम्मद मक्तबुल मदीना 
मशिद ( नमाज पॉईंट मार्गे ) -बाणेगर हायस्कूल फाटा - नरेंद्र पार्क ( टी पॉईंट ) डावीकडे वळून - हैदरी चौक - एनएच स्कूल चौक - वॉक्हार्ट हॉस्पिटल चौक 

) 
रसाज सर्कल - उजवीकडे वळून - अपोलो फार्मसी मेडीकल - एचडीएफसी बँक - हजरत अल्लामा सय्यद हमीद अशरफ चौक - पुन्हा शम्स मशिद समोर 
पोहचून समारोप होणार आहे . 

ज्याअर्थी , कोवीड -१ ९ च्या संसर्गजन्य परिस्थितीचा विचार करता व मिरवणूक शांततेने पार पाडावी व कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होऊन नये . याअनुषंगाने मिरवणुकीचे मार्गाला जोडणाऱ्या इतर मार्गांना मिरवणुकीच्या वेळी वाहतूक नियमन करण्यासाठी प्रवेश बंद 
करणे , फेरीवाल्यांना मिरवणूक काळात प्रवेशास मनाई करणे , वाहनांना पार्कीगला मनाई करणे आवश्यक झाले आहे . याबाबत महाराष्ट्र शासन गृह 
विभाग यांचेकडील जावक क्र . आरएलपी -० ९ २१ / प्र.क्र .२२३ / विशा -१ ब , दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये मा . उप सचिव गृह विभाग यांनी 
परिपत्रक काढून विशिष्ट अटी व शर्तीवर इद - ए - मिलाद सणाच्या अनुषंगाने मिरवणुकीकरिता परवानगी देणेबाबत मार्गदर्शन केले आहे . 

त्याअर्थी , मी , अमित काळे , पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ -१ , अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उप आयुक्त , मुख्यालय मिरा - भाईंदर , वसई 
विरार पोलीस आयुक्तालय , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३३ ( १ ) ( ब ) प्रमाणे व मोटार वाहन कायदा कलम ११६ ( १ ) ( अ ) ( ब ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून पुढीलप्रमाणे अधिसूचना जारी करीत आहे . 

ईद - ए - मिलाद मिरवणुकीचा मार्ग खालीलप्रमाणे राहील . 

१ . शम्स मशिद समोरून मिरवणुकीस सुरुवात होऊन - हजरत अशरफ मखदुम सिमनानी चौक - मशिद हजरत इब्राहीम चौक ( पूजानगर 
चौक ) - डावीकडे वळून - अल हयात मेडीकल - कुरेशी हाऊस - हास्यकवी डॉ . श्यामसुंदर चौकात उजवीकडे वळण घेऊन - टिपू सुलतान चौक 
उजवीकडे वळून - लोढा कॉम्प्लेक्स रोडने - गणेश मंदीर - मुज्जम्मील शेगडी रेस्टॉरंट - बज्जे रजा चौक ( निलम पार्क ) -मोहम्मद मक्तबुल मदीना मशिद 


. 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


- 


( नमाज पॉईंट मार्गे ) -बाणेगर हायस्कूल फाटा - नरेंद्र पार्क ( टी पॉईंट ) डावीकडे वळून - हैदरी चौक - एनएच स्कूल चौक - वॉक्हार्ट हॉस्पिटल चौक - रसाज 
सर्कल - उजवीकडे वळून - अपोलो फार्मसी मेडीकल - एचडीएफसी बँक - हजरत अल्लामा सय्यद हमीद अशरफ चौक - पुन्हा शम्स मशिद समोर 
पोहचून समारोप होणार आहे . 


+ 


२. दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सकाळी १५-०० वा . ते रात्रौ . १ ९ -०० वा . पर्यंत मिरवणुकीचे मार्गावर फेरीवाले व वाहनांना 
थांबण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 


३. मिरवणुकी दरम्यान नमूद मिरवणूक मार्गावर सर्व प्रकारच्या वाहनांना ये - जा करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
पर्यायी मार्ग - नमुद वाहनांनी मिरवणूक मार्गाच्या आजूबाजूच्या सर्व मुख्य रस्ते , उप रस्ते , बोळी यांचा पर्यायी मार्ग म्हणून वापर करावा . 

सदरची अधिसूचना ही दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी किंवा दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी ( चंद्रदर्शनानुसार ) ईद निमीत्त निघणाऱ्या 
मिरवणूकीच्या दिवशी १५-०० वा . ते १ ९ -०० वा . पर्यंत अंमलात राहील . 
सदरची “ ईद - ए - मिलाद मिरवणुकीच्या मार्गावर वाहतूक नियमन करण्यासाठी अधिसूचना ” ही रुग्णवाहीका , पोलीस प्रशासन , 
- 

, अग्निशमन 
दल , महानगरपालिकेची वाहने इ . अत्यावश्यक सेवेतील वाहने वगळता इतर सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी अंमलात राहील . वरील 

वाहतूक 

निबंधांचा 
भंग केल्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम १३१ अन्वये व मोटार वाहन कायदा कलम १७ ९ प्रमाणे कसूरदार वाहन चालक कारवाईस पात्र 
राहतील , याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी . 


1 


वाहतूक नियंत्रणाकरिता पारित करण्यात आलेली सदरची “ ईद - ए - मिलाद मिरवणुकीच्या मार्गावर वाहतूक नियमन करण्यासाठी अधिसूचना 
आदेश मी आज दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्यानीशी पारित करत आहे . 


मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय . 


अमित काळे , 
पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ -१ , 
अति . कार्यभार - पोलीस उप आयुक्त , मुख्यालय , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , पोलीस 

आयुक्तालय . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


३ 


1 


1 


पोलीस आयुक्तालय , , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक विशेष शाखा / ईद - ए - मिलाद / मनाई आदेश / २०२१-५१००.– ज्याअर्थी , कोविड १ ९ मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करता या 
वर्षी ईद - ए - मिलाद ( मिलादुन नबी ) हा सण साजरा करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन , गृहविभाग मंत्रालय , मुंबई यांनी आर.एल.पी. - ० ९ २१ / प्र.क्र . २२३ / 
विशा -१ ब , दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये ईद - ए - मिलाद ( मिलादुन नबी ) २०२१ मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आलेल्या आहेत . कोरोनाची 
दुसरी लाट ओसरली असली तरी अजूनही कोरोनाचा धोका कायम आहे . त्यामुळे नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात एकत्र येऊन गर्दी करून उत्सव 
साजरा करणे उचित होणार नाही . ईद - ए - मिलाद ( मिलादुन नबी ) हा सण साजरा करताना सर्व नागरिकांनी आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून योग्य ती 
खबरदारी घेणे अत्यावश्यक आहे . 


-ए 


1 


त्याअर्थी , मी , अमीत काळे , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय फौजदारी प्रक्रिया संहिता 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात 
दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२१ किंवा २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी ( चंद्र दर्शनानुसार ) ईद - ए - मिलाद ( मिलादुन नबी ) दरम्यान नागरीकांनी मोठ्या प्रमाणात 
एकत्र येऊन गर्दी करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत असल्याबाबतचा मनाई आदेश जारी करीत आहे . 

त्याअनुषंगाने मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्राकरिता ईद - ए - मिलाद सण व मिरवणुकीच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे 
निर्बंध लागु करण्यात येत आहेत : 

( १ ) एका मिरवणुकीत जास्तीत जास्त ५ ट्रक सहभागी होण्यास परवानगी असेल , तसेच एका ट्रकमध्ये ५ पेक्षा जास्त व्यक्तीस राहण्यास 
मनाई राहील . 

( २ ) मिरवणुकीत ध्वनी प्रक्षेपण करण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील व ध्वनी प्रदुषण नियमांचे पालन करणे 
बंधनकारक राहील . 


( ३ ) सबील ( पाणपोई ) येथे पाणी वाटपाच्या ठिकाणी केवळ सिल बंद पाण्याच्या बाटल्या वाटपासच परवानगी राहिल व पाणी वाटपाच्या 
ठिकाणी ५ पेक्षा जास्त व्यक्तींना उपस्थित राहण्यास मनाई राहील . 


( ४ ) मिरवणुकीच्या ५ ट्रकच्या पाठीमागे कोणत्याही व्यक्तीस पायी किंवा कोणत्याही वाहनाने सहभागी होण्यास मनाई राहील . 

सदर मनाई आदेशात आयुक्त मिरा- भाईंदर महानगरपालिका , आयुक्त वसई - विरार महानगरपालिका तसेच महाराष्ट्र शासन यांनी निर्गमित 
केलेल्या उपरोक्त आदेशातील सर्व अटी व शर्ती तसेच इतर निर्बंध कायम राहतील . 


जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल . महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक ठिकाणी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . तसेच मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रति स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध कराव्यात . आदेशामुळे प्रभावित होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस आदेशापूर्वी नोटीस 
बजावणे शक्य नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . 

सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे ००-०१ ते दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत लागू 
राहील . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझे सही शिक्यानिशी दिला आहे . 


+ 


मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय . 


अमित काळे , 
पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ -१ , 
अति . कार्यभार - पोलीस उप आयुक्त मुख्यालय , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , पोलीस आयुक्तालय . 


- 


1 


भाग एक ( को.वि.पु . ) — १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , 


शके १ ९ ४३ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP / XI ( 6 ) / 144 / ( Prohibitory Order ) /2021.- Whereas , in exercise of powers conferred under 
section 2 of the Epidemic Diseases Act , 1897 read with enabling provisions of the National Disaster 
Management Act , 2005 , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification 
No. DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 13th April 2021 ( “ Break the Chain " ) to take certain emergency 
measures to prevent and contain the spread of Covid - 19 virus and to enforce these measures 
throughout the state ; 

2. Whereas , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. DMU 
/2020/CR.92 / DisM - 1 , dated 21st April 2021 , 29th April 2021 , 12th May 2021 , 30th May 2021 , 4th 
June 2021 , 25th June 2021 , No. Corona 2021 / C.R.366 / Arogya - 5 , dated 2nd August 2021 and 11th 
August 2021 to continue emergency measures to prevent and contain the spread of Covid - 19 virus 
and to extend the restrictions that have been imposed from time to time , along with all additions 
and clarifications issued thereof , to break the chain of transmission of Covid - 19 virus effectively ; 

3. Whereas , the Government of Maharashtra has , vide Notification No. Corona 2021 / C.R . 
366 / Arogya - 5 , dated 11th August 2021 and 24th September 2021 issued modification to the currently 
imposed restrictions , allowing the local Disaster Management Authority to decide on certain 
matters . 


4. THEREFORE , I , Chaitanya S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater Mumbai , 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec . 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the order of Commissioner of Police , Greater Mumbai , dated 23rd 
December 1959 u / s 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , 
as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the spread of Covid - 19 
virus and it is imperative to continue with emergency measures to prevent and contain the spread 
of virus , with a view to preverit danger to human life , health or safety , and to break the chain of 
transmission of virus effectively , do hereby promulgate an order under section 144 Criminal 
Procedure Code , to observe the directions of the Government of Maharashtra issued vide 
Notification No. Corona 2021 / C.R.366 / Arogya - 5 , dated 11th August 2021 and 24th September 2021 
along with all additions and clarifications issued thereof , and any directions issued by local Disaster 
Management Authority in this regard , and prohibit violation of the same . 

5. This order shall come into force , in the areas under the control of Commissioner of Police , 
Greater Mumbai , with effect from 00-00 hrs . on 16th October 2021 and will remain in force till 
24-00 hrs . on 31st October 2021 , unless withdrawn earlier . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act , 1897 and 
National Disaster Management Act , 2005 and other legal provisions as applicable . 

7. As the notice can not be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of the Public , through the Press , or by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACSP and Zonal 
DCP 


Given under my hand and seal on this 13th day of October 2021 at Mumbai . 


Mumbai . 


CHAITANYA S. , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./2344/2021.- Smt . D. K. Patil , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli , is 
granted Earned leave for 4 days from 28th September 2021 to 1st October 2021 with permission to 
suffix holidays on 2nd October 2021 and 3rd October 2021 and to leave Head Quarters from 28th 
September 2021 O.H. to 4th October 2021 B.O.H. 

Applicant is directed to observe of covid protocol and submit certificate of no covid symptoms 
at the time of joining . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt . D. K. Patil is reposted as Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Kankavli . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981 , Smt . D.K. Patil , would 
have been continued to an officiate as Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli had she not 
proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period of Smt . D.K. Patil , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Kankavli , the charge of the Court of the Jt.Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli from 28th 
September 2021 O.H. to 29th September 2021 ( B.O.H. ) shall remain with Smt . A.J. Bachulkar , 
Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kudal and from 29th September 2021 O.H. to 4th October 2021 
B.O.H. shall remain with Shri S. A. Jamadar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli . 

The Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kankavli is directd to hand over the charge of her 
Court to the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kudal . The Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Kankavli , is directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 
571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 29th September 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./2345/2021.- Smt . R. R. Bedagkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi . Is 
granted earned leave for 2 days on 30th September 2021 and 1st October 2021 . 

No locum tenens is necessary . On return from leave Smt . R. R. Bedagkar , is re - posted as Civil 
Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Smt . R. R. Bedagkar , 
would have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi had she 
not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and 
J.M.F.C. , Sawantwadi shall remains with Smt . D.B. Sutar , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Sawantwadi . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi is directed to submit joining report to this 
office , in view of provisions containted in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be Communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 30th September 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./2455/2021.- Smt . A. B. Kurane , Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg , is granted earned 
leave for 4 days from 11th October 2021 to 14th October 2021 , with prefix holiday on 10th October 
2021 and suffix holiday on 15th October 2021 and permission to leave Head Quarters from 9th 
October 2021 A.O.H. to 16th October 2021 B.O.H. 

Applicant is directed to observe of covid protocol and submit certificate of no covid symptoms 
at the time of joining . 

No locum tenens is necessary . 
On return from leave Smt . A. B. Kurane , is reposted as the Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Smt . A. B. Kurane , Civil 
Judge ( S.D. ) , Sindhudurg would have been continued to an officiate as Civil Judge ( S.D. ) Sindhudurg 
had she no proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg 
shall remain with Smt . G. P. Kawdikar . Ad - hoc District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Sindhudurg . 

The Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court to Smt . 
G.P. Kawdikar , Ad - hoc District Judge - 1 and Additional Session Judge , Sindhudurg . She is also 
directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of 
Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 8th October 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


+ 


७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था बी -२ / ४०१३ / २०२१.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


रजा 


( १ ) 


१ . 


( २ ) 

( ३ ) 
श्रीमती एस . व्ही . पावसकर , 

व्ही . पावसकर , १५ दिवस 
सह दिवाणी न्यायाधीश परिवर्तीत 
क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी 

रजा . 
वर्ग १ , चिपळूण . 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
दिनांक ( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०२१ दिनांक ४ सप्टेंबर २०२१ 

४ 

श्रीमती जे . जे . माने , 
व दिनांक ७ सप्टेंबर व दिनांक ५ सप्टेंबर २०२१ दिवाणी न्यायाधीश 
च्या सुट्ट्या . 

क.स्तर व 
दिवस परिवर्तीत रजा . दिनांक ४ सप्टेंबर २०२१ न्यायदंडाधिकारी 

चे कार्या . वेळेपूर्वीपासून ते वर्ग १ , चिपळूण . 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ 
चे का . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


२०२१ दोन 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्याचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


" 


रत्नागिरी , 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था बी -२ / ३ ९ ६ ९ / २०२१.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 

/ 
अर्जित रजा , सुट्टी भोगणेची व मुख्यालय सोडणेस परवानगी मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे 
कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


1 


. 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


रजा 


( १ ) 


( ३ ) 


१ . 


+ 


( २ ) 
श्रीमती टी . एस . महाडीक , 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग 


९ ८ दिवस 
अर्जित 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 
रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ दिनांक २६ सप्टेंबर २०२१ , सौ . के . ओ . काटकर , 
ते दिनांक १ ऑक्टोबर दिनांक २ ऑक्टोबर २०२१ सह दिवाणी न्यायाधीश 
२०२१ पर्यंत पाच व दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२१ ( क . स्तार ) व 
दिवस अर्जित रजा . च्या सुट्ट्या 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 
दिनांक २५ सप्टेंबर २०२१ दापोली . 
रोजीचे कार्या . 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ४ 
ऑक्टोबर २०२१ चे कार्या . 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 


रजा . 


१ , दापोली . 


. 


. 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्याचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०२१ . 


1 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ / ४१०० / २०२१.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ . 


७२ दिवस 
अर्जित 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
दिनांक ( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ दिनांक २६ सप्टेंबर २०२१ , श्री . जी . एम् . साधले , 
व दिनांक २८ सप्टेंबर 

दिवाणी न्यायाधीश 
२०२१ दोन दिवस 

दिनांक २६ सप्टेंबर २०२१ , क.स्तर व 
चे सायंकाळी ४-०० वाजले न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 

लांजा . 
दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२१ 
चे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


श्री . एस् . के . सोनवणे , 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग 


ची सुट्टी . 


रजा . 


अर्जित रजा . 


१ , राजापूर . 


पासून ते 


+ 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्याचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 


सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१ . 


1 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था बी -२ / ४०४३ / २०२१.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
दिनांक ( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२१ श्री . एस . एस . पचंडी , 
ते दिनांक १८ सप्टेंबर 

२ रे सह दिवाणी 
२०२१ रोजीची तीन 

न्यायाधीश क . स्तर व 
दिवसांची परिवर्तित 

न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग १. खेड . 


१ . 


श्रीमती पी . एस . जाधव , 


९ ४ दिवस 


परिवर्तित 


ची सुट्टी . 


सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग १ , खेड . 


रजा . 


रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


1 


११ 


1 


, 


, 


1 


1 


+ 


, 


1 


२ . 


a 


पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक पो.उप.आ.मुख्या . / मनाई आदेश / २०२१ / ५१५४.– ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , अतिक्रमण हटवणे 
इत्यादी कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे . 
ज्याअर्थी , मी , अमित काळे , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमाकं / पो.आ.वा. / अधि.प्रधान / आदेश / ३० / 

D 
२०२० , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) चे 
वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत . 

मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड , काशिमिरा , नवघर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई , माणिकपुर , 
अचोळे , वालीव , नालासोपारा , तुळींज , विरार व अर्नाळा असे एकूण १४ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
राहावी , समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे . 

त्याअर्थी , वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , अमित काळे , पोलीस उप आयुक्त , 
( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जिवित व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 
१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 

दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 
३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 
सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजवणे . 

सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही . 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 
१ . लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
२ . 

प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
३. सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक . 
सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय . 

. 
पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
६ . सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे ०२-०० वाजेपासून ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात 
राहील . वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


४ . 


५ . 


1 


1 


६ . 


७ . 


1 


1 


1 


४ . 


५ . 


, 


मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय , 
दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२१ . 


अमित काळे , 
पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ -१ , 
अति . कार्यभार - पोलीस उप आयुक्त , ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , पोलीस आयुक्तालय . 


, 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , 


शके १ ९ ४३ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP / XI ( 6 ) / 144 / ( Prohibitory Order ) /2021.- Whereas , in exercise of powers conferred under 
Section 2 of the Epidemic Diseases Act , 1897 read with enabling provisions of the National Disaster 
Management Act , 2005 , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. 
DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 13th April 2021 ( “ Break the Chain ” ) to take certain emergency 
measures to prevent and contain the spread of Covid - 19 virus and to enforce these measures 
throughout the state ; 

2. Whereas , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. DMU 
/2020/CR.92/DisM-1 , dated 21st April 2021 , 29th April 2021 , 12th May 2021 , 30th May 2021 , 
4th June 2021 , 25th June 2021 and No. Corona 2021 / C.R.366 / Arogya - 5 , dated 2nd August 2021 , 
11th August 2021 and 24th September 2021 to continue emergency measures to prevent and contain 
the spread of Covid - 19 virus , and to extend and modify the restrictions that have been imposed 
from time to time , along with all additions and clarifications issued thereof , to break the chain of 
transmission of Covid - 19 virus effectively ; 

3. Whereas , the Government of Maharashtra has issued Notification dated 16th October 
2021 , laying down guidelines for the celebration of Eid - e - Milad ( Milad - un - Nabi ) in light of the 
situation created by the Covid - 19 pandemic , directing that one procession of five trucks , with a 
maximum of five persons on each truck , will be allowed with the prior perimission of the Police , 
with use of face mask , sanitizer and social distancing ; 

4. THEREFORE , I , Chaitanya S. , Deputy Commissioner of Police ( Operations ) , Greater 
Mumbai , and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the order of Commissioner of Police , Greater Mumbai , 
dated 23rd December 1959 u / s 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act 
XXII of 1951 ) , as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the spread 
of Covid - 19 virus and it is imperative to continue with emergency measures to prevent and contain 
the spread of virus , with a view to prevent danger to human life , health or safety , and to break the 
chain of transmission of virus effectively , do prohibit any procession on the occasion of Eid - e 
Milad ( Milad - un - Nabi ) except one procession in Mumbai City district and one procession in Mumbai 
Suburban district , of five trucks per procession with a maximum of five persons on each truck , 
with the prior permission of the Police , with use of face mask , sanitizer and social distancing . 

5. This order shall come into force , in the areas under the control of Commissioner of Police , 
Greater Mumbai , with effect from 00-01 hrs . on 18th October 2021 and will remain in force till 
24-00 hrs . on 20th October 2021 , unless withdrawn earlier . 

6 . Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act , 1897 and 
National Disaster Management Act , 2005 and other legal provisions as applicable . 

7. As the notice can not be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of the Public , through the Press , or by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACSP and Zonal 
DCsP . 


Given under my hand and seal on this 18th day of October , 2021 at Mumbai . 


Mumbai . 


CHAITANYA S. , 
Deputy Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. XI ( 6 ) / 1134 / ( 5 ) /2021.- Whereas , reports have been received that in the areas under the 
control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai , it is noticed that flying balloons , high riser 
crackers , light emitting objects , kites etc. are sent up in and around the airspace , and also in the 
approach path of runways Laser Light Beams are flashed specifically towards landing aircraft , in 
the Free Flight Zone around Chatrapati Shivaji Maharaj International Airport , Juhu Aerodrome , 
naval air station INS Shikra thereby endangering the safe operation of aircraft in the said area ; 

2. And whereas , it is necessary that checks should be put on the flying of paragliders , sending 
up of balloons , use of high riser crackers , usage of light emitting objects , flying of kites and usage 
of Laser Beam illumination for establishing a safe and Laser Beam Free Flight Zone around 
Chatrapati Shivaji Maharaj International Airport so that usage of paragliders , balloons , high riser 
crackers , light emitting objects , kites , Laser Beams should not affect aircraft landing , take off and 
safe Aircraft flying operations and that immediate action is necessary for the same ; 

3. Now , therefore I , Chaitanya . S. , Deputy Commissioner of Police , ( Operations ) , Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u./sec 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's Order 
dated 23rd December 1959 u / s 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act 
XXII of 1951 ) do hereby order that , in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate : 

( A ) No person shall use paragliders , send up balloons , use high riser crackers , release 
light emitting objects , fly kites and shoot Laser Beam in the Free Flight Zone around Chatrapati 
Shivaji Maharaj International Airport . 

( B ) Any person or individual who notices such type of activities being used with the 
intent to obstruct landing , take off and flying operations of any aircraft shall inform the 
nearest Police Station . 


4. This order shall come into force with effect from 21st October 2021 and shall be effective 
for a period of 60 days upto 19th December 2021 ( both days inclusive ) unless withdrawn earlier . 

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code . 


6. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press , and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal on this 19th day of the October , 2021 . 


Mumbai . 


CHAITANYA S. , 
Deputy Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( ना.क्षे.क.म. ) बृहन्मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
प्रकरण क्रमांक युएलसी / ६ ( १ ) / एसआर- XIII - २५५ , XIX - ४४१ ते ४४४ 
क्रमांक सी / युएलसी / डे XV / ६ ( १ ) / SR - XIII - २५५ / XIX ४४१ ते ४४४ / २०२१ / ७५ ९.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
दिनांक २ नोव्हेंबर २००० च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्र .१७७ ९ वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत श्रीमती लक्ष्मीबाई बाळकृष्ण तावडे यांनी 
धारण केलेली खालील अनुसूचित दाखविलेली जमीन ही कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यामुळे ती जमीन महाराष्ट्र शासनाद्वारे संपादीत केली 
जावयाची आहे , हे नागरी जमिन ( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ७६ च्या कलम १० पोट - कलम ( १ ) अन्वये अधिसूचित करण्यात 
आले होते . त्यानंतर ती जमीन सर्व भारांपासून मुक्त अशी महाराष्ट्र शासनाकडे सर्वार्थाने निहीत होईल असे महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
दिनांक ९ जून २००५ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ६१ वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट - कलम 
( ३ ) प्रमाणे अधिसूचित करण्यात आले आहे ; 

ज्याअर्थी , ना.ज.क.धा. अधिनियमांतर्गत कलम १० पोट - कलम ( १ ) ( ३ ) व ( ५ ) अन्वये भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आली आहे . 
कलम १० पोट - कलम ( ३ ) व १० पोट - कलम ( ५ ) च्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने विवरणपत्रधारक श्रीमती लक्ष्मीबाई बाळकृष्ण तावडे यांनी धारण 
केलेल्या खालील अनुसूचित नमूद जमिनीच्या अधिकार अभिलेखातील भोगवटादार सदरी तसेच इतर हक्कात महाराष्ट्र शासन अशी नोंद घेण्यात 
आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी खालील अनुसूचित नमूद वर्णनाच्या जमिनीला अवर सचिव , गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभाग , महाराष्ट्र शासन 
यांचेकडील ना.ज.क.धा. कलम २० खालील सुटीचे आदेश क्रमांक सुटज १५ ९ ७ / प्र.क्र . ( ६७१३ ) /ना.ज.क.धा.-१ , दिनांक ३ सप्टेंबर १ ९९ ७ अन्वये 
सूट देण्यात आलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी शासन निर्णय , नगरविकास विभाग क्रमांक ना.ज.क. २०१८ / प्र.क्र .५१ / नाजकधा -१ , दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ मधील 
तरतुदीनुसार अर्जान्वये मौजे - दहिसर , ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . २५ ९ ७ अ मधील क्षेत्रास ना.ज.क.धा. कलम २० खाली सूट दिलेली असताना 
ना.ज.क.धा. कलम १० खालील कार्यवाही चूकीची व निष्प्रभ ठरते व अशा जमिनीच्या अधिकार अभिलेखात घेण्यात आलेली महाराष्ट्र शासनाची 
नोंद कमी करुन त्याऐवजी “ ना.ज.क.धा. कलम २० अन्वये सूटी खालील क्षेत्र ” अशी सुधारीत नोंद घेण्यात येते . . 

त्याअर्थी , उपरोल्लिखीत महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक ९ जून २००५ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ६१ वर प्रसिद्ध 
झालेली ना.ज.क.धा. कलम १० ( ३ ) ची अधिसूचना रद्द करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 


+ 


अ.क्र . 


जिल्हा 


गाव 


तालुका 


स.क्र हि.क्र . / न.भू.क्र . 


क्षेत्र ( चौ.मी. ) 


१ 


मुंबई उपनगर 


दहिसर 


बोरीवली 


१५२/२ 


३ ९ ८.०४ 


२५ ९ ७ 


एकूण 


३ ९ ८.०४ 


बांद्रा , 


डॉ . विकास नाईक , 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी 
( ना.क्षे.क.म. ) , बृहन्मुंबईकरिता . 


दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२१ . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


- 


जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( ना.क्षे.क.म. ) बृहन्मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 

प्रकरण क्रमांक युएलसी / ६ ( १ ) / एसआर- SR - XVII - ५७३ 
क्रमांक सी / युएलसी / डे V / ६ ( १ ) /SR-XVII-५७३/२०२१/७६०.– ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक १३ जुलै २००० च्या 
कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक १३२ ९ वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत श्री.आत्माराम वामन पाटील , कांदिवली ( प . ) मुंबई ४०० ०६० 
यांनी धारण केलेली खालील अनुसूचित दाखविलेली जमीन ही कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यामुळे ती जमीन महाराष्ट्र शासनाद्वारे संपादीत केली 
जावयाची आहे , हे नागरी जमिन ( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ७६ च्या कलम १० पोट - कलम ( १ ) अन्वये अधिसूचित करण्यात 
आले होते . त्यानंतर ती जमीन सर्व भारांपासून मुक्त अशी महाराष्ट्र शासनाकडे सर्वार्थाने निहीत होईल असे महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २४ 
नोव्हेंबर २००५ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक १५४ वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट - कलम 
( ३ ) प्रमाणे अधिसूचित करण्यात आले आहे . 

ज्याअर्थी , ना.ज.क.धा. अधिनियमांतर्गत कलम १० पोट - कलम ( १ ) ( ३ ) व ( ५ ) अन्वये भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आली आहे . 
कलम १० पोट - कलम ( ३ ) व १० पोट - कलम ( ५ ) च्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने विवरणपत्रधारक श्री.आत्माराम वामन पाटील यांनी धारण केलेल्या 
खालील अनुसूचित नमूद जमिनीच्या अधिकारी अभिलेखातील भोगवटादार सदरी तसेच इतर हक्कात महाराष्ट्र शासन अशी नोंद घेण्यात आली 
आहे . 


1 


. 


+ 


आणि ज्याअर्थी खालील अनुसूचित नमूद वर्णनाच्या जमिनीला या कार्यालयाने आदेश क्रमांक सी / युएलसी / डे- VI / SR - २० / IDV / 
४३८७ , दिनांक ३० सप्टेंबर १ ९९ ७ अन्वये मौजे - दहिसर , तालुका - बोरीवली येथील न.भू.क्र . १७० या मिळकतीमधील १२५.४ चौ.मी. या 
अतिरीक्त क्षेत्राकरीता ना.ज.क.धा. कलम २० खाली सूट देण्यात आलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी शासन निर्णय , नगरविकास विभाग क्र . नाजक २०१८ / प्र.क्र .५१ / नाजकधा -१ , दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये नागरी जमीन 
( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ७६ चे कलम २० अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या गृहनिर्माण योजनेखालील क्षेत्राबाबत नाजकधा 
कलम १० ( ३ ) व १० ( ५ ) नुसार केलेली कार्यवाही व त्याबाबतच्या नोंदी रद्द करण्यात येत असून अशा जमिनीच्या अधिकार अभिलेखात घेण्यात 
आलेली महाराष्ट्र शासनाची नोंद कमी करुन त्याऐवजी " ना.ज.क.धा. कलम २० अन्वये सूटी खालील क्षेत्र ” अशी सुधारीत नोंद घेण्यात येते . 

त्याअर्थी , उपरोल्लिखीत महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २४ नोव्हेंबर २००५ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक १५४ वर 
प्रसिद्ध झालेली ना.ज.क.धा कलम १० ( ३ ) ची अधिसूचना रद्द करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 


अ.क्र . 


जिल्हा 


गाव 


तालुका 


स.क्र हि.क्र . / न.भू.क्र . 


क्षेत्र ( चौ.मी. ) 


१ 


मुंबई उपनगर 


दहिसर 


बोरीवली 


२ ९ ६ / २ 


१२५.४ 


१७० 


एकूण 


१२५.४ 


बांद्रा , 


डॉ . विकास नाईक , 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी 
( ना.क्षे.क.म. ) , बृहन्मुंबईकरिता . 


दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२१ . 


, 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 


; 


1 


, 


३ . 


अधिसूचना 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

१. क्रमांक जि / भुसं / कार्या - ९ / प्र.क्र .७६७ / एलएक्यू / एसआर / २६० / २०२१.– ज्याअर्थी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११ / २०१४ / 

/ 
प्र.क्र .७७ ( भाग -२ ) / अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

२ . आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) मुंबई सेंट्रल 
ते बोरीवली दरम्यानची ६ वी रेल्वे लाईन या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात 
आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 

( , 
शक्यता आहे ; 

ज्याअर्थी , सदर भूसंपादन प्रस्तावातील मिळकत ही उक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पायाभूत सुविधासाठी संपादन करण्यात येत असल्याने 
सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल , २०१८ मधील कलम १० ( क ) अन्वये भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचितं भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , ( यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त “ भूसंपादन कायदा ” असा करण्यात 
आला आहे . ) मधील प्रकरण क्रमांक २ व ३ मधील ( कलम ४ ते १० मधील ) तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त जमिनीची उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) खालील अधिसूचना दिनांक २६ जुलै , २०१८ 
व कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) खालील अधिसूचना दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०१८ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली होती . उक्त अधिनियमाचे कलम 
२५ अन्वये जिल्हाधिकारी , कलम १ ९ अन्वये घोषणा प्रसिध्द केल्याच्या तारखेपासून बारा महिन्यांच्या कालावधीत निवाडा देईल आणि जर त्या 
कालावधीत निवाडा देण्यात आला नाही तर , जमीन संपादनाची संपूर्ण कार्यवाही रद्द होईल . अशी तरतूद आहे . परंतू उक्त जमिनीचा आजपावेतो 
निवाडा देण्यात आला नाही . त्याअर्थी न.भू.क्र . २४७ , २४७/५२ , २४७/५४ , २४७/५५ , २४७/५६ , २४७/५८ , २४८ , २४ ९ व २५० या 
जमिनीची भूसंपादनाची कार्यवाही रद्द झालेली आहे ; 

ज्याअर्थी , भूसंपादन संस्था पश्चिम रेल्वे यांनी त्यांचे कडील पत्र दिनांक १८ जून २०२१ अन्वये सदर भूसंपादनाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू 
करणेबाबत कळविले आहे . त्याअर्थी , सदर भूसंपादनाची प्रक्रिया पुनश्चः सुरू करण्यात आलेली आहे . 

६. त्याअर्थी , आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही 
व्यक्ती , ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतु , उक्त 
जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 

उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) च्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे 
काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) क्र . ४ , मुंबई उपनगर जिल्हा , प्रशासकीय इमारत , ९ वा मजला , शासकीय 
वसाहत , वांद्रे ( पू . ) , मुंबई -५१ यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


४ . 


५ . 


+ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा - मुंबई उपनगर 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


गाव व तालुका 

( २ ) 


नगर भूमापन क्रमांक 

( ३ ) 


क्षेत्र ( चौ.मी. मध्ये ) 

( ४ ) 


१ 


२४७ 


३३५.८ 


२ 


२४७/५२ 


१५.८ 


३ 


२४७/५४ 


१०.७ 


४ 


२४७/५५ 


१२.५ 


५ 


मौजे - कन्हेरी , तालुका - बोरीवली 


२४७/५६ 


२.६ 


६ 


२४७/५८ 


७.० 


७ 


२४८ 


२७.० 


८ 


२४ ९ 


९ .६ 


९ 


२५० 


३.५ 


एकूण 


४२४.५ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव - मुंबई सेंट्रल ते बोरीवली दरम्यान ६ व्या रेल्वे लाईनकरीता भूसंपादन . 

अनुसूची - तीन 


- 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - मुंबई सेंट्रल ते बोरीवली दरम्यान ६ वी रेल्वे लाईन या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता . 


अनुसूची - चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . 


लागु नाही . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागु नाही . 
टीप.- .– उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) क्र . ४ , मुंबई उपनगर जिल्हा , प्रशासकीय इमारत , ९ वा मजला , शासकीय 

वसाहत , वांद्रे ( पू ) , मुंबई -५१ या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


निधी चौधरी , 

जिल्हाधिकारी , 
मुंबई उपनगर जिल्हा . 


वांद्रे , मुंबई , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ . 


1 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


OFFICE OF THE COLLECTOR OF MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 

Act , 2013 . 


1. No. C / ACQ / Desk - 9 / CR.767 / LAQ / SR / 260 / 2021.- Whereas , the Government Maharashtra 
vide Government Notification , Revenue and Forests Department , No. MIS - 11 / 2014 / C.R.77 ( PART 
2 ) / A - 2 , dated the 11th September 2015 ( hereinafter referred to as " the said notification ” ) issued in 
exercise of the powers conferred by the proviso to clause ( e ) of section 3 of the Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 
( 30 of 2013 ) , has notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose , as 
defined in clause ( za ) of section 3 of the said Act , in a District for an area not exceeding 10,000 
hectors , the Collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government , for the 
purposes of the said Act ; 

2. And whereas , it appears to the Collector of Mumbai Suburban District being the 
appropriate Government in view of the said notification , that land more particularly described in 
schedule - I appended hereto ( hereinafter referred to as " the said land " ) , is needed or likely to be 
needed for the public purpose of 6th Railway line between Bombay Central to Borivali ( hereinafter 
referred to as “ the said public purpose ” ) , and therefore , it is hereby notified under provisions of 
sub - section ( 1 ) of section 11 of the said Act , that the said land is likely to be needed for the said 
public purpose ; 

3. Whereas the land under this project is acquired for infrastructural facilities , this project 
is exempted from the application of provisions of Chapters 2 and 3 ( from Section 4 to 10 ) of Right 
to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement 
Act , 2013. ( Hereinafter referred as “ Said Act ” ) by section 10 ( A ) of state government notification 
dated 26th April , 2018 ; 

4. And whereas , the notification under sub - section ( 1 ) of section 11 of the said Act dated 
July 26 , 2018 and notification under sub - section ( 1 ) of section 19 of the said act was published on 
November 15 , 2018. As per the provision under Section 25 of the said Act , the Collector shall 
make an Award within a period of twelve months from the date of publication of the declaration 
under Section 19 and if no award is made within that period , the entire process of land acquisition 
shall lapse . Accordingly , the land acquisition process of the said land C.T.S. No. 247 , 247/52 , 247 / 
54 , 247/55 , 247/56 , 247/58 , 248 , 249 and 250 lapsed ; 

5. And whereas , the land acquiring agency i.e. Western Railway vide letter on dated 18th 
June 2021 informed to resume the process of land acquisition . Accordingly , the process of land 
acquisition has been resumed . 

6. Now therefore , it is declared that as per sub - section ( 4 ) of section 11 of the said Act , no 
person shall make any transaction of said land or part thereof or create any encumbrances on said 
land from the date of publication of this Notification till such time as the proceeding under Chapter 
IV of the said Act are completed : Provided that , the Collector may , on the application made by the 
owner of the said land or part thereof exempt in special circumstances to be recorded in writing , 
such owner from the operation of the above provision : 

Provided further that , any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of 
this provision shall not be made up by the Collector . It is further declared that according to sub 
section ( 5 ) of section 11 of the said Act , the Collector is going to undertake and complete the 
exercise of updating of land records as prescribed by sub - rule ( 3 ) of rule 10 of the Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement 
( Maharashtra ) Rules , 2014 ( hereinafter referred as the said Rules ) ; 

And Whereas , under clause ( g ) of section 3 of the said Act , the Collector being the appropriate 
Government is pleased to designate Deputy Collector ( Land Acquisition ) No.4 , Mumbai Suburban 
District , New Administrative building , 9th Floor , Government Colony , Bandra ( E. ) , Mumbai - 51 to 
perform the functions of a Collector under the said Act . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


Schedule - 1 


Description of land 


District - Mumbai Suburban 


Sr.No. 


C.T.S. No. 


Village and Taluka 

( 2 ) 


Area in Sq . Mtrs . 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


1 


247 


335.8 


2 


247/52 


15.8 


3 


247/54 


10.7 


4 


247/55 


12.5 


5 


UT 


Village - Kanheri , Taluka Borivali 


247/56 


2.6 


6 


247/58 


7.0 


7 


248 


27.0 


8 


249 


9.6 


9 


250 


3.5 


Total 


424.5 


Schedule - II 


Statement on the nature of public purpose 
Name of the Project - Acquisition for 6th Railway line between Mumbai Central to Borivali . 

Schedule - III 


The reasons necessitating the displacement of the affected persons.- Public purpose of 6th 
Railway line between Mumbai Central to Borivali . 


Schedule - IV 


- 


Summary of the SIA ( as givenby the agency of conducting the SIA ) . - Not Applicable 

Schedule . V 
Particulars of an Administrator appointed . - Not Applicable 
N.B.- A plan of the said land can be inspected at the office of Deputy Collector ( Land Acquisition ) 

No. 4 , Mumbai Suburban District , New Administrative building , 9th Floor , Government 
Colony , Bandra ( E ) , Mumbai - 51 . 


Bandra , Mumbai , 
dated 21st October 2021 . 


NIDHI CHOUDHARI , 

Collector , 
Mumbai Suburban District . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 


, 


1 


अधिसूचना 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

. 
क्र . जि / भुसं / कार्या - ९ / प्र.क्र .७६७ / एलएक्यू / एसआर / २५ ९ / २०२१.– ज्याअर्थी , भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ ( भाग -२ ) / 

क्र 

/ 
अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 
की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) मुंबई सेंट्रल 
ते बोरीवली दरम्यानची ६ वी रेल्वे लाईन या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त ' सार्वजनिक प्रयोजन ' असा करण्यात आला 
आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


3B 


२ . 


1 


1 


४ . 


3 


५ . 


३ . ज्याअर्थी , सदर भूसंपादन प्रस्तावातील मिळकत ही उक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पायाभूत सुविधासाठी संपादन करण्यात येत असल्याने 
सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मधील कलम १० ( क ) अन्वये भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , ( यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त “ भूसंपादन कायदा ” असा करण्यात आला 
आहे . ) मधील प्रकरण क्रमांक २ व ३ मधील ( कलम ४ ते १० मधील ) तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त जमिनीची उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम १ खालील अधिसूचना दिनांक २६ जुलै २०१८ व 
कलम १ ९ च्या पोट - कलम १ खालील अधिसूचना दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती . उक्त अधिनियमाचे कलम २५ 
अन्वये जिल्हाधिकारी , कलम १ ९ अन्वये घोषणा प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून बारा महिन्यांच्या कालावधीत निवाडा देईल आणि जर त्या 
कालावधीत निवाडा देण्यात आला नाही तर , जमीन संपादनाची संपूर्ण कार्यवाही रद्द होईल . अशी तरतूद आहे . परंतू उक्त जमिनीचा आजपावेतो 
निवाडा देण्यात आला नाही . त्याअर्थी न.भू.क्र . ५४ ९ या जमिनीची भूसंपादनाची कार्यवाही रद्द झालेली आहे 

ज्याअर्थी , भूसंपादन संस्था पश्चिम रेल्वे यांनी त्यांचे कडील पत्र दिनांक १६ जून २०२१ अन्वये सदर भूसंपादनाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू 
करणेबाबत कळविले आहे . त्याअर्थी , सदर भूसंपादनाची प्रक्रिया पुनश्चः सुरू करण्यात आलेली आहे ; 

६. त्याअर्थी , आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा 
तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या 
प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या 
कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) च्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये 
पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) क्र . ४ , मुंबई उपनगर जिल्हा , प्रशासकीय इमारत , ९ वा मजला , शासकीय वसाहत , वांद्रे ( पू ) , 

१ 
मुंबई -५१ यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


, 


1 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा मुंबई उपनगर 


अनुक्रमांक 


गाव व तालुका 


नगर भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र ( चौ.मी. मध्ये ) 


१ 


५४ ९ 


१ ९ .५ 


मौजे - विलेपार्ले , तालुका - अंधेरी 

अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव - मुंबई सेंट्रल ते बोरीवली दरम्यान ६ व्या रेल्वे लाईनकरीता भूसंपादन . 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - मुंबई सेंट्रल ते बोरीवली दरम्यान ६ वी रेल्वे लाईन या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता . 


= 


अनुसूची - चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . 


लागु नाही . 


पाच 


अनुसूची 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागु नाही . 
टीप.- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) क्र .४ , मुंबई उपनगर जिल्हा , प्रशासकीय इमारत , ९ वा मजला , शासकीय 

वसाहत , वांद्रे ( पू ) , मुंबई -५१ या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


निधी चौधरी , 
जिल्हाधिकारी , 


वांद्रे , मुंबई . 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ . 


मुंबई उपनगर जिल्हा . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


OFFICE OF THE COLLECTOR OF MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 
ACT , 2013 . 


No. C / ACQ / Desk - 9 / CR.767 / LAQ / SR / 259 / 2021.- Whereas , the Government Maharashtra vide 
Government Notification , Revenue and Forests Department , No. MIS 11 / 2014 / C.R.77 ( PART - 2 ) / A 
2 , dated the 11th September 2015 ( hereinafter referred to as " the said notification ” ) issued in 
exercise of the powers conferred by the proviso to clause ( e ) of section 3 of the Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 
( 30 of 2013 ) , has notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose , as 
defined in clause ( za ) of section 3 of the said Act , in a District for an area not exceeding 10,000 
hectors , the Collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government , for the 
purposes of the said Act ; 

2. And whereas , it appears to the Collector of Mumbai Suburban District being the 
appropriate Government in view of the said notification , that land more particularly described in 
schedule I appended hereto ( hereinafter referred to as “ the said land ” ) , is needed or likely to be 
needed for the public purpose of 6th Railway line between Bombay Central to Borivali ( hereinafter 
referred to as “ the said public purpose ” ) , and therefore , it is hereby notified under provisions of 
sub - section ( 1 ) of section 11 of the said Act , that the said land is likely to be needed for the said 
public purpose ; 

3. Whereas the land under this project is acquired for infrastructural facilities , this project 
is exempted from the application of provisions of Chapters 2 and 3 ( from Section 4 to 10 ) of Right 
to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement 
Act , 2013. ( Hereinafter referred as “ Said Act ” ) by section 10 ( A ) of State Government Notification 
dated 26th April 2018 ; 

4. And whereas , the notification under sub - section ( 1 ) of section 11 of the said Act dated 
July 26 , 2018 and notification under sub - section ( 1 ) of section 19 of the said act was published on 
November 15 , 2018. As per the provision under Section 25 of the said Act , the Collector shall 
make an Award within a period of twelve months from the date of publication of the declaration 
under Section 19 and if no award is made within that period , the entire process of land acquisition 
shall lapse . Accordingly , the land acquisition process of the said land C.T.S. No. 549 lapsed ; 

5. And whereas , the land acquiring agency i.e. Western Railway vide letter on dated 16th 
June 2021 informed to resume the process of land acquisition . Accordingly , the process of land 
acquisition has been resumed ; 

6. Now therefore , it is declared that as per sub - section ( 4 ) of section 11 of the said Act , no 
person shall make any transaction of said land or part thereof or create any encumbrances on said 
land from the date of publication of this Notification till such time as the proceeding under Chapter 
IV of the said Act are completed : Provided that , the Collector may , on the application made by 
the owner of the said land or part thereof exempt in special circumstances to be recorded in 
writing , such owner from the operation of the above provision : Provided further that , any loss or 
injury suffered by any person due to his willful violation of this provision shall not be made up by 
the Collector . It is further declared that according to sub - section ( 5 ) of Section 11 of the said Act , 
the Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as 
prescribed by sub - rule ( 3 ) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition , Rehabilitation and Resettlement ( Maharashtra ) Rules , 2014 ( hereinafter referred as 
' the said Rules ' ) ; And Whereas , under clause ( g ) of section 3 of the said Act , the Collector being 
the appropriate Government is pleased to designate Deputy Collector ( Land Acquisition ) No. 4 , 
Mumbai Suburban District , New Administrative building , 9th Floor , Government Colony , Bandra 
( E ) , Mumbai - 51 to perform the functions of a Collector under the said Act . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


Schedule - 1 


Description of land 


District Mumbai Suburban 


Sr.No. 


Village & Taluka 


C.T.S. No. 


Area in Sq . Mtrs . 


2 


Village Vileparle , Taluka Andheri 


549 


19.5 


Schedule - II 


Statement on the nature of public purpose 
Name of the Project - Acquisition for 6th Railway line between Mumbai Central to Borivali . 


Schedule - III 


The reasons necessitating the displacement of the affected persons : Public purpose of 6th 
Railway line between Mumbai Central to Borivali . 


Schedule - IV 


Summary of the SIA ( as givenby the agency of conducting the SIA ) Not Applicable 

Schedule - V 

. 
Particulars of an Administrator appointed .-- Not Applicable 
N.B.- A plan of the said land can be inspected at the office of Deputy Collector ( Land Acquisition ) 

No. 4 , Mumbai Suburban District , New Administrative building , 9th Floor , Government 
Colony , Bandra ( E ) , Mumbai - 51 . 


Bandra , Mumbai , 
dated 21st October 2021 . 


NIDHI CHOUDHARI , 

Collector , 
Mumbai Suburban District . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn / 2285 / 2021.— Shri B. B. Chouhan , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan , is granted 
03 days earned leave ex - post - facto , from 19th September 2021 to 21st September 2021 with 
perimssion to prefix earned leave of 03 days from 15th September 2021 to 18th September 2021 
and permission to leave head quarters from 20th September 2021 B.O.H. to 22nd September 2021 
B.O.H. 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri B. B. Chouhan is reposted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Malvan . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981 , Shri B. B. Chouhan , 
would have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan had he not 
proceeded on leave as above . 

During the abovesaid period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Malvan was already kept with Shri A. G. Naik , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan is directed to submit joining report to this office , 
in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officer concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 22nd September 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn / 2279 / 2021.- Shri D. B. Mhalatkar , Secretary , District Legal Services Authority , 
Sindhudurg is granted earned leave for 03 days from 22nd September 2021 to 24th September 
2021 . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri D. B. Mhalatkar , is re - posted as Secretary , District Legal Services 
Authority , Sindhudurg . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981 , Shri D. B. Mhalatkar , 
would have been continued to an officiate as Secretary , District Legal Services Authority , 
Sindhudurg had he not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period of Shri D. B. Mhalatkar , Secretary , District Legal Services 
Authority , Sindhudurg , the charge of the Office of the Secretary , District Legal Services Authority , 
Sindhudurg shall remain with Shri A. M. Phadatare , Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg . 

The Secretary , District Legal Services Authority , Sindhudurg is directed to submit joining 
report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 21st September 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


२५ 


THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn / 2280 / 2021.- Smt . R. R. Bedagkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi , is 
granted earned leave for 02 days on 21st September 2021 and 22nd September 2021 . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt . R. R. Bedagkar , is re - posted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Sawantwadi . 

Certified that , under note 2 below rule , 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981 , Smt . R. R. Bedagkar . 
would have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi had she 
not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Sawantwadi shall remain with Smt . D. B. Sutar , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi is directed to submit joining report to this 
office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 21st September 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn / 2485 / 2021.- Shri B. R. Patil , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Deogad , is granted 
commuted leave ex - post - facto , for 02 days on 8th October 2021 and 9th October 2021 . 

No locum tenens is necessary . 
On return from leave Shri B. R. Patil is reposted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Deogad . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981 , Shri B. R. Patil , would 
have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Deogad had he not proceeded 
on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and 
J.M.F.C. , Deogad was already kept with Shri B. B. Chouhan , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Malvan . Except the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Deogad in the 
second session on 8th October 2021 which was already kept with Shri A. G. Naik , Jt . Civil Judge 
( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C , Deogad is directed to submit joining report to this office , 
in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officer concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 13th October 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS MUMBAI 


Order 


No.CP / RLY / MUMBAI / PROHIBIT ACTS / 2021-20 WHEREAS , I consider it necessary for 
the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . 
I , Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub - sections ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 
( Mah.Act XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00-01 hours of 26th October 2021 to 24-00 hrs . of 9th November 
2021 . 


1. ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

( 6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof . 
( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music . 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object or 
thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the state . 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 Y2 feet . 

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned . 
( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( 6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I , further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing 
through media . 

Given under my hand and Seal this 21st October 2021 . 


Mumbai . 


QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


२७ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP / XI ( 6 ) / 144 / ( Prohibitory Order ) /2021.- Whereas , in exercise of powers conferred under 
Section 2 of the Epidemic Diseases Act , 1897 read with enabling provisions of the National Disaster 
Management Act , 2005 , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. 
DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 13th April 2021 ( “ Break the Chain " ) to take certain emergency 
measures to prevent and contain the spread of Covid - 19 virus and to enforce these measures 
throughout the state ; 

2. Whereas , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. DMU / 
2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 21st April 2021 , 29th April 2021 , 12th May 2021 , 30th May 2021 , 4th 
June 2021 , 25th June 2021 , No. Corona 2021 / C.R.366 / Arogya - 5 , dated 2nd August 2021 and 11th 
August 2021 to continue emergency measures to prevent and contain the spread of Covid - 19 virus 
and to extend the restrictions that have been imposed from time to time , alongwith all additions 
and clarifications issued thereof , to break the chain of transmission of Covid - 19 virus effectively ; 

3. Whereas , the Government of Maharashtra has , vide Notification No. Corona 2021 / C.R . 
366 / Arogya - 5 , dated 11th August 2021 , 24th September 2021 and vide No. DMU / 2020 / CR.92 / DisM 
1 , dated 19th October 2021 issued modification to the currently imposed restrictions , allowing 
the Local Disaster Management Authority to decide on certain matters ; 

4. THEREFORE , I , Chaitanya S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater Mumbai , 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec . 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 ( Act II of 1974 , r / w the order of Commissioner of Police , Greater Mumbai , dated 23rd 
December 1959 u / s 10 sub section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , 
as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the spread of Covid - 19 
virus and it is imperative to continue with emergency measures to prevent and contain the spread 
of virus , with a view to prevent danger to human life , health or safety , and to break the chain of 
transmission of virus effectively , do hereby promulgate an order under section 144 Criminal 
Procedure Code , to observe the directions of the Government of Maharashtra issued vide 
Notification No. Corona 2021 / C.R.366 / Arogya - 5 , dated 11th August 2021 , 24th September 2021 
and No. DMU / 2020 / CR.92 / Dis M - 1 , dated 19th October 2021 alongwith all additions and 
clarifications issued thereof , and any directions issued by local Disaster Management Authority 
in this regard , and prohibit violation of the same . 

5. This order shall come into force , in the areas under the control of Commissioner of Police , 
Greater Mumbai , with effect from 00.01 hrs on 21st October 2021 and will remain in force till 
24.00 hrs . on 15th November 2021 , unless withdrawn earlier . The order u / s 144 Crpc , dated 13th 
October 2021 hereby withdrawan . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act , 1897 and 
National Disaster Management Act , 2005 and other legal provisions as applicable . 

7. As the notice can not be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte , it shall be published for the information of the Public , through the Press , or by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACsP and Zonal 
DCsP . 

Given under my hand and seal on this 20th day of October 2021 at Mumbai . 


Mumbai . 


CHAITANYA S. , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


पोलीस आयुक्त , कार्यालय , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक वि.शा. / कोरोना / मनाई आदेश / ४१४४ / २०२१.– ज्याअर्थी जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला आजार 
हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे . कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात व ठाणे शहरात गतीने पसरत असल्याचे 
दिसून येत आहे तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ , 
दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागून खंड , २ , ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे . त्याबाबतची नियमावली तयार 
करण्यात आलेली आहे . 


1 


1 


( २ ) महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र . डीएमयु / २०२० / सीआर.९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२१ नुसार सुधारीत 
आदेश निर्गमीत करण्यात आला आहे , त्याअनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ खालील 
तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस , खालील व्यक्ती , आस्थापना यांना उद्देशून मनाई आदेशात सुधारणा निर्गमित करणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री 
झालेली आहे . 

( ३ ) ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन , राजपत्र असाधारण भाग -१ मध्य उप - विभाग यांचे कडील अधिसूचना क्रमांक : ३ मधील पान क्र . ४ 
मधील भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चा -क्र . एमएससी -१२७४ / वी - एफ मधील आदेशाने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ ( II - १ ९ ७४ ) 
चे कलम २१ अन्वये आमची विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत . 

( ४ ) त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर तथा विशेष प्रधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ 
एप्रिल १ ९ ७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी , म्हणून ठाणे शहर , पोलीस आयुक्तालयात कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ 
( १ ) ( ३ ) अन्वये मागील जा.क्र . वि.शा. कोरोना / मनाई / आदेश / ३८५२ / २०२१ , दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ अन्वये मनाई आदेशामध्ये खालील नमूद 
सुधारणा दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२१ रोजीपासून पुढील आदेशापर्यंत लागू करीत आहे . 

रेस्टॉरंट्स आणि भोजनालय शासनाने निर्धारीत केलेल्या वेळेनुसार रात्रौ २४-०० वाजेपावेतो चालू राहतील , तसेच इतर सर्व आस्थापना 
रात्रौ २३-०० वाजेपर्यंत चालू ठेवता येतील . 

( ५ ) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल . 

( ६ ) उपरोक्त ठिकाणे / कार्यक्रम येथील संबंधित ट्रस्टी व आस्थापना व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य 
नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला 
आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो.उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर 
नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

( ७ ) सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


. 


जय जीत सिंह , 


ठाणे शहर . 


पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


1 


२ ९ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / एचएसजी ( टीसी ) / २३४१ / ११२३७ / 
२०२१-२२ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , आर एन ए एलिगन्स को 
ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , प्लॉट नं . १६ ९ , सीटीएस नं . १०३ ९ व 
१०३ ९ / १ , गांधी मैदान समोर , ४ था रोड , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ , 

१ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्र . २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


, 


अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / ससं / मुंशपुउकोमं / बी -१ / १४८३ / २०२१.- उप 
निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
कांचवाला सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित . , कांचवाला बिल्डींग 
३/५ , पहिला पारशीवाडा , व्ही . पी . रोड , मुंबई ४०० ००४ , नोंदणी 
क्रमांक एमयूएम / एमएचएडीबी / एचएसजी / ( टीसी ) / १०८ / २०२१-२०२२ 
ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
च्या अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ याचा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


1 


" 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
मुंबई , 

उप निबंधक , 
दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१. सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


, 


1 


डॉ . प्रशांत सोनवणे , 
मुंबई , 

उप निबंधक , 
दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ . सहकारी संस्था , मुंबई शहर , 

पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र , 
कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा , मुंबई . 


, 


= 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई / स.नि. / ई वि / ३१३७ / २०२१.– सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
दि रेसीडेंस को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सी.एस.नं. १६५ ९ , ४६ , 
मोरलँड रोड , मोहम्मद शाहीद मार्ग , आग्रीपाडा , मुंबई ४०० ००८ 
नोंदणी क्रमांक मुंबई / डब्ल्यू - ई / एचएसजी / ( टीसी ) / ९ ७५० / २०२०-२१ / 
सन २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व 
नियम , १ ९ ६१ अधिनियम क्रमांक ( २४ ) यांच्या ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


1 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११७६२ / २०२१-२२ / सन 
२०२१ / २२००.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , विजय दुर्गा सेवा सहकारी संस्था 
मर्या . , अरविंद पाटील वाडी , घाटला व्हिलेज , साई मंदिराजवळ , 
चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( १ ९ ६१ चा अधि . २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


1 


?? 


“ 


असून उप वर्गीकरण 


संदिपान मते , 
मुंबई , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२१. सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


1 


1 


मुंबई , 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ . 


, 


1 


1 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 


नोंदणीची अधिसूचना 


नोंदणीची अधिसूचना 


1 


1 


1 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११७६१ / २०२१-२२ / सन 
२०२१ / २२०२.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री काळभैरव सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , अरविंद पाटील वाडी , घाटला व्हिलेज , भारत सेवक 
समाज जवळ , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) यांच्या 
कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११७५ ९ / २०२१-२२ / सन 
२०२१ / २२१०.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , हिंदू एकता सेवा सहकारी संस्था 
मर्या . , १३७ , अरविंद पाटील वाडी , एन . जी . आचार्य मार्ग , घाटला 
व्हिलेज , चेंबूर ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०७१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) यांच्या 
कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


" 


93 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
मुंबई , 

उप निबंधक , 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१. सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


1 


मुंबई , 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ . 


1 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 


, 


नोंदणीची अधिसूचना 


1 


1 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११७६४ / २०२१-२२ / सन 
२०२१ / २२०४.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , रामेश्वर सेवा सहकारी संस्था 
मर्या . , खारदेव नगर , एम . एस . पाटील वाडी , भाजी मार्केट जवळ , 
चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


1 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११७६० / २०२१-२२ / सन 
२०२१ / २२१२.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , शौर्यवर्धन सेवा सहकारी संस्था 
मर्या . , एमजी ६५/१ , भाई - भाई नगर , एस . टी . रोड , चेंबूर नाका , 
चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले 

” 
आहे . 


1 


' ' 


17 


मुंबई , 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


+ 


३१ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 


नोंदणीची अधिसूचना 


1 


1 


1 


1 


1 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११७६३ / २०२१-२२ / सन 
२०२१ / २१ ९८.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , प्रांजली सेवा सहकारी संस्था 
मर्या . , सी ५६ , २/४ , धाडवे चाळ , अरविंद पाटील वाडी , घाटला 
व्हिलेज , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) यांच्या कलम 
९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ४२० / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , अरिहंत अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित . , 
सर्वे नं . ५० / ०४ / ब , प्लॉट नं . २१ , लोकमान्य नगर , पालघर ( पश्चिम ) , 
ता . , जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) / 
एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / १४०० / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , दिनांक ३० 
सप्टेंबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


. 


" 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
मुंबई , 

उप निबंधक , 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१. सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


1 


पालघर , 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


नोंदणी अधिसूचना 


1 


1 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ४६१ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , शितल छाया को . ऑप . होसिंग सोसायटी लि . 
सर्वे नं . १२५ , प्लॉट नं . १७ , विष्णू नगर , माहिम रोड , पालघर ( प . ) , 
ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) / 
एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / १४०८ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , दिनांक १४ 
ऑक्टोबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ४५६ / २०२१ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , कार्यसम्राट नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , संतोषी 
माता मंदिर मागे , काटकरपाडा , बोईसर ( प . ) , ता . , जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) /आर.एस.आर/ ( सीआर ) / 
१५ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण साधन 
संपत्ती संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ कर्ज देणाऱ्या साधन संस्था 
करण्यात आले आहे . 


23 


पालघर , 
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 


1 


1 


, 


1 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ४४८ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , आदिनाथ कॉम्प्लेक्स को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . , सिटी सर्व्हे नं . १ ९ ० , जैन मंदिराजवळ , पालघर ( पूर्व ) , 
ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) / 
एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / १४०६ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , दिनांक १२ 
ऑक्टोबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ४५ ९ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , सरगम अपार्टमेंट को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
ब्लॉक नं . १०२ , लोकमान्य नगर , पालघर ( प . ) , ता . , जि . 

जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / 
१४०७ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे . 


. 


19 


" 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ . 


पालघर , 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 


. 


1 


1 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ४४६ / २०२१.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , श्री मयुर एन . नागदा , ( मुख्य प्रवर्तक ) रोहिणी को 
ऑप . होसिंग सोसायटी लि . मौजे माकणे , सर्वे नं . २४६ , हिस्सा नं . 
२/१ , व्हीलेज माकणे , ता . , जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर. / 
( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / १४०५ / २०२१-२०२२ / सन 
२०२१ , दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात 
आले आहे . 


७ 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झोपुप्रा , मुंबई यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / अ -१ / SRA / CO / OW / ३ ९ ४८४ / 
सन २०२१.– सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची 
प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र वृंदावन टॉवर सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , सीटीएस नं . १०५ ९ , १०५ ९ / १ ते २५ आणि 
१०५८ , १०५८/१ ते ६ , वल्लभभाई पटेल रोड , विलेपार्ले ( प . ) , 
मुंबई ४०० ०५६ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी . सी . / १३१७३ / 
सन २०२१ , दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

चेतन चौधरी , 
मुंबई , 
दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ . सहकारी संस्था ( पूर्व व 

पश्चिम उपनगरे ) , झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


. 


" 


" 


सहनिबंधक , 


पालघर , 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


